RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक -६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


यासोबत परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
चारमध्ये दिलेला आहे 


- 


उपविभागीय अधिकारी तथा 

भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -६५ / एसआर -२ ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


, 


, 


, 


> 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


वि ( एच ) ३ ९ ३ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट - १ -चालू 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 


खराबा 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 
हे . आर 


४ 
हे . आर 


हे . आर 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात 


१५४ 


० ००५ 


o 


000 


० ००५ 


१५८ 


० 


000 


O 


000 


o 


000 


१६५ 


० ०३० 


O 


००० 


० ०३० 


१६६ 


० ०५५ 


O 


000 


० ०५५ 


१६७ 


० ७२५ 


O 


000 


० ७२५ 


- 


, 


१६८ 


० ५५० 


O 


००० 


० ५५० 


, 


१६ ९ 


० ३७० 


O 


००० 


० ३७० 


१७० 


० ०५५ 


O 


००० 


० ०५५ 


१७८ 


० ०४५ 


O 


000 


० ०४५ 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( ए ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय 
अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन. 
बोरविहीर ( धुळे ) ते नरडाणा दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रयोजनासाठीचा 
भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे वाघाडी खुर्द , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 

टीप.- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


२३० 


० ३४० 


0 


000 


० ३४० 


२५४ 


० ०३५ 


O 


000 


० ०३५ 


२५५ 


० ०४५ 


O 


000 


० ०४५ 


२१३ 


० ०३५ 


0 


००० 


० ०३५ 


२१२ 


० २ ९ ० 


O 


००० 


० २ ९ ० 


परिशिष्ट - १ 


२११ 


० ०३० 


O 


००० 


० ०३० 


जमिनींचा तपशील 


२१५ 


O 


000 


O 


000 


O 


000 


जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे वाघाडी खुर्द 


२१६ 


O 


१८५ 


O 


000 


० १८५ 


- 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


२१० 


O 


१२० 


O 


००० 


१२० 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


२०८ 


० २३५ 


O 


000 


० २३५ 


लायक 
क्षेत्र 


खराबा 
क्षेत्र 


२० ९ 


० ०३० 


O 


000 


० ०३० 


१ 


४ 


२०६ 


० ००५ 


O 


000 


२ 
हे . आर 


० ००५ 


३ 
हे , आर 


. हे , आर 


२०७ 


० ३५५ 


o 


000 


० ३५५ 


१५० 


० ६५० 


O 


000 


० ६५० 


२०२ 


० ००५ 


O 


000 


० ००५ 


१५१ 


० ३६५ 


O 


००० 


० ३६५ 


.. 


२०४ 


० १५० 


O 


000 


0 


१५० 


. 


१५२ 


O 


११० 


000 


. 


११० 


२०५ 


० ०२५ 


O 


000 


० ०२५ 


१४८ 


० १४५ 


O 


000 


० १४५ 


२५६ 


० ०८० 


O 


000 


O 


०८० 


१५३ 


० ०३० 


o 


००० 


० ०३० 


२०३ 


० २३५ 


O 


००० 


० २३५ 


१५७ 


O 


०२५ 


O 


000 


० ०२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


३ 


परिशिष्ट - १ - चालू 


परिशिष्ट - ५ 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 


खराबा 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

प्रमोद भामरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , 

शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


१ 


३ 


४ 


२ 
हे . आर 


हे . आर 


हे , आर 


२०२ 


० ०३५ 


O 


000 


० ०३५ 


शिरपूर , १ ९ 

जानेवारी 

२०२२ . 


१ ९ ३ 


O 


५६० 


O 


००० 


० ५६० 


१ ९ ४ 


० ००५ 


O 


000 


० ००५ 


जिल्हा धुळे 


२ 


० ३ ९ ५ 


O 


000 


० ३ ९ ५ 


३ 


१ १३५ 


0 


000 


१ १३५ 


एकूण 


७ ४ ९ ० 


० ००० 


७ ४ ९ ० 


परिशिष्ट - २ 


, 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग , बोरविहीर ( धुळे ) ते नरडाणा 
रेल्वेमार्ग , जिल्हा धुळे . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वाघाडी खुर्द , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी . 


क्रमांक भूसंपादन / कावि -६५ / एसआर -३० / २०२१.- ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) मध्ये व्याख्या 

( 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 

, 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


परिशिष्ट - ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे . 


परिशिष्ट -४ 


" 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


- 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 

, 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण -२ व 
प्रकरण -३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प " या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
चारमध्ये दिलेला आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट - १ १ 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


जमिनींचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे वाघाडी बु . 


" 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडी 


पोट 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 


खराबा 
क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


३ 
. हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


२ ९ ३ 


O 


१२५ 


O 


000 


O 


१२५ 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


२ ९ ४ 


१ ३३५ 


o 


000 


१ ३३५ 


२ ९ ५ 


० ००२ 


O 


000 


० ००२ 


येईल ; 


२ ९ ६ 


O 


०२० 


O 


000 


० ०२० 


२ ९ ७ 


० ७६० 


O 


000 


० ७६० 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


२ ९ ८ 


० २२५ 


O 


000 


० २२५ 


२ ९९ 


० ००२ 


O 


000 


० ००२ 


३७३ 


० ३२० 


O 


000 


० 


३२० 


३७४ 


O 


२८५ 


O 


000 


० २८५ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


३७५ 


० २२० 


O 


000 


० २२० 


३५८ 


१ २७० 


O 


००० 


० २७० 


३५ ९ 


० ०१५ 


O 


000 


० ०१५ 


३५३ 


० ०६५ 


O 


000 


० ०६५ 


३५६ 


० ३६५ 


O 


००० 


० ३६५ 


३५७ 


० ०२५ 


O 


००० 


० ०२५ 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


३६२ 


० ५६० 


O 


000 


० ५६० 


३६३ 


० 


४८० 


. 


००० 


O 


४८० 


३३४ 


० ६३० 


o 


000 


० ६३० 


३३८ 


० २ ९ ० 


O 


000 


० २ ९ ० 


३५० 


० २ ९ ० 


O 


000 


० २ ९ ० 


- 


३३ ९ 


. 


000 


0 


000 


O 


000 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( ए ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
शिरपूर भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन. 
बोरविहीर ( धुळे ) ते नरडाणा दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रयोजनासाठीचा 
भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे वाघाडी बु . , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 

टीप.- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


३४२ 


० ७३० 


O 


000 


० ७३० 


" 


३४३ 


O 


१ ९ ५ 


O 


000 


० 


१ ९ ५ 


३४४ 


O 


००२ 


O 


000 


० ००२ 


३४५ 


० ५४५ 


0 


००० 


० ५४५ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


५ 


परिशिष्ट - १ - चालू 


परिशिष्ट - २ 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 


खराबा 


प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग , बोरविहीर ( धुळे ) ते नरडाणा 
रेल्वेमार्ग , जिल्हा धुळे . 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


, 


१ 


३ 


२ 
हे . आर 


४ 
हे , आर 


, 


हे . आर 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वाघाडी बु . , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी . 


१४ 


० २१५ 


O 


000 


० २१५ 


: 


परिशिष्ट - ३ 


१५ 


O 


१८५ 


O 


000 


० १८५ 


: 


१६ 


O 


०८५ 


. 


000 


० ०८५ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे . 


१७ 


० ४४५ 


O 


000 


० ४४५ 


१८ 


० २८५ 


000 


० २८५ 


परिशिष्ट - ४ 


१ ९ 


० ३०० 


O 


000 


० ३०० 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


२० 


O 


०६० 


000 


० ०६० 


० १३० 


O 


000 


० 


१३० 


० ३२० 


O 


000 


० ३२० 


२१ 
२२ 
२३ 
२५ 


१ ०४५ 


. 


000 


१ ०४५ 


O 


O 


000 


० 


०३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


११ 


० ७६५ 


O 


000 


० ७६५ 


८७ 


० १५५ 


O 


००० 


० १५५ 


८८ 


० ६७५ 


0 000 


० ६७५ 


८ ९ 


O 


११० 


000 


११० 


८१ 


० ५३० 


O 


000 


० ५३० 


परिशिष्ट - ५ 


७८ 


० ७६५ 


O 


000 


० ७६५ 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 


७ ९ 


O 


३६५ 


O 


000 


० ३६५ 


प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


७४ 


O 


३०० 


O 


000 


३०० 


७५ 


० ३१५ 


O 


000 


० ३१५ 


प्रमोद भामरे , 


१०१ 


१ २८५ 


O 


000 


१ २८५ 


उपविभागीय अधिकारी तथा 


१०२ 


० ७०५ 


O 


000 


० ७०५ 


, 


भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , 

शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


६ ९ 


O 


०२० 


O 


000 


० ०२० 


७० 


१७५ 


शिरपूर , १ ९ जानेवारी २०२२ . . 


O 


O 


000 


१७५ 


0 


, 


एकूण 


१८ ०२१ 


O ००० 


१८ ०२१ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


, 


1 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -६५ / एसआर -३१ / २०२१.- ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट 
तीनमध्ये दिलेली आहेत 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


} 


" 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( ए ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
शिरपूर भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन. 
बोरविहीर ( धुळे ) ते नरडाणा दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रयोजनासाठीचा 
भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे कलमाडी , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 

टीप.- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


, 


परिशिष्ट - १ 


जमिनींचा तपशील 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
चारमध्ये दिलेला आहे ; 


जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे कलमाडी 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 
क्षेत्र 


खराबा 
क्षेत्र 


१ 


४ 


२ 
हे . आर 


३ 
हे . आर 


हे . आर 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


१२१ 


० ६०० 


O 


000 


० ६०० 


१२२ 


० ६२५ 


. 


000 


० 


६२५ 


१२३ 


० ८६५ 


O 


000 


O 


८६५ 


१२४ 


O 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


३८० 


000 


O 


३८० 


१२५ 


१ 


००० 


0 


००० 


१ 


००० 


येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


७ 


परिशिष्ट - १ - चालू 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


लायक 


खराबा 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


३ 


४ 


२ 
हे . आर 


४ 
. 


आर 


हे , आर 


परिशिष्ट - ५ 


११७ 


० ३३५ 


O 


000 


० ३३५ 


११५ 


O 


८१० 


O 


००० 


० 


८१० 


९९ 


O 


८४५ 


000 


० ८४५ 


९ ८ 


० ००५ 


O 


000 


० ००५ 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

प्रमोद भामरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , 

शिरपूर , जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , १ ९ जानेवारी २०२२ . 


९ ० 


० ७७० 


O 


000 


० ७७० 


९ १ 


O 


२८० 


O 


000 


O 


२८० 


९ २ 


० ००५ 


000 


० ००५ 


.. 


६२ 


१ ०२५ 


O 


००० 


१ ०२५ 


६४ 


० ३७५ 


O 


000 


० ३७५ 


५६ 


० ७ ९ ५ 


O 


000 


० ७ ९ ५ 


, 


एकूण 


८ ७२० 


० 


००० 


८ ७२० 


.. 


परिशिष्ट -२ 


, 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग , बोरविहीर ( धुळे ) ते नरडाणा 
रेल्वेमार्ग , जिल्हा धुळे . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे कलमाडी , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा 
धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी . 


, 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -६५ / एसआर -३२ / २०२१.- ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

3 

; 
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- -एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


परिशिष्ट - ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे . 


परिशिष्ट - ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट - १ 


जमिनींचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे माळीच 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 


खराबा 
क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
चारमध्ये दिलेला आहे 

; 
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


१ 


४ 


1 


२ 
हे . आर 


३ 
. हे . आर 


हे . आर 


१ ९ १ 


O 


१३५ 


O 


000 


O 


१३५ 


१ ९ २ 


० ७५० 


O 


००० 


० ७५० 


१ ९ ० 


O 


१८५ 


0 


000 


० १८५ 


१ ९ ३ 


० ०७५० 


o 


000 


० ७५० 


१८ ९ 


O 


६२० 


O 


000 


०६२० 


१ ९ ४ 


० ००५ 


O 


000 


० ००५ 


येईल ; 


१८७ 


० ८६० 


O 


००० 


० ८६० 


१५ ९ 


O 


८४५ 


००० 


० ८४५ 


१६२ 


० ९ ०० 


000 


० ९ ०० 


१६४ 


O 


000 


O 


000 


000 


, 


१६५ 


० ३२५ 


O 


000 


० ३२५ 


१६६ 


O 


४०० 


O 


000 


० ४०० 


८८ 


१ ९९ ० 


O 


000 


१ ९९ ० 


२७ 


० ७३५ 


000 


०७३५ 


९ ८ 


० १६५ 


o 


००० 


० १६५ 


९९ 


० 


१६० 


O 


000 


० १६० 


१०० 


O 


१७५ 


O 


000 


० १७५ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( ए ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
शिरपूर भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन. 
बोरविहीर ( धुळे ) ते नरडाणा दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रयोजनासाठीचा 
भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे माळीच , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 

टीप.- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


१०१ 


० २३५ 


O 


००० 


० २३५ 


१०२ 


० ६६५ 


O 


000 


०६६५ 


४५ 


० ३७५ 


O 


000 


० ३७५ 


: 


४६ 


O 


३५० 


O 


000 


० ३५० 


४७ 


० ९ ३० 


0 


००० 


० ९ ३० 


४८ 


0 


२२० 


O 


000 


० २२० 


४ ९ 


O 


६१० 


O 


000 


०६१० 


५० 


० ७७५ 


O 


000 


० ७७५ 


५१ 


० ०२० 


O 


००० 


० ०२० 


३ ९ 


O 


१०५ 


O 


000 


० १०५ 


एकूण 


१३ २८५ 


० ००० 


१३ २८५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


९ 


परिशिष्ट - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग , बोरविहीर ( धुळे ) ते नरडाणा 
रेल्वेमार्ग , जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे माळीच , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा 
धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी . 


परिशिष्ट - ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे . 


अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


" 


परिशिष्ट - ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 

, 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट 
तीनमध्ये दिलेली आहेत 

; 
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार 


परिशिष्ट - ५ 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

प्रमोद भामरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , 

शिरपूर , जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , १ ९ जानेवारी २०२२ . 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


" 


येईल ; 


जिल्हा धुळे 


, 


क्रमांक भूसंपादन / कावि -६५ / एसआर -३३ / २०२१.- ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


לל 


परिशिष्ट - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग , बोरविहीर ( धुळे ) ते नरडाणा 
रेल्वेमार्ग , जिल्हा धुळे . 


, 


. 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे मेलाणे , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा 
धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी . 


नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( ए ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
शिरपूर भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन. 
बोरविहीर ( धुळे ) ते नरडाणा दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रयोजनासाठीचा 
भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे मेलाणे , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 

टीप.- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


परिशिष्ट - ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे . 


परिशिष्ट - ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 


परिशिष्ट - १ 


जमिनींचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे मेलाणे 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 
क्षेत्र 


खराबा 
क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


. 


आर 


हे . आर 


परिशिष्ट - ५ 


७७ 


O 


४८५ 


O 


000 


O 


४८५ 


७८ 


० ०२० 


O 


००० 


० ०२० 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 


८४ 


० ७३५ 


O 


००० 


० ७३५ 


८५ 


O 


१८० 


O 


000 


o 


१८० 


प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


८८ 


O 


००५ 


O 


000 


O 


००५ 


९ ० 


० ४८५ 


O 


000 


० ४८५ 


प्रमोद भामरे , 


. 


८ ९ 


० ५१० 


O 


000 


० ५१० 


उपविभागीय अधिकारी तथा 


.. 


५० 


१ २ ९ ५ 


O 


000 


१ २ ९ ५ 


भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग ,, 

शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


११२ 


१ ३२० 


O 


000 


१ ३२० 


११३ 


१ ०२० 


O 


000 


१ ०२० 


शिरपूर , १ ९ जानेवारी २०२२ . . 


, 


११५ 


O 


१७० 


O 


000 


O 


१७० 


एकूण .. 


६२२५ 


० 


000 


६२२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


११ 


जिल्हा धुळे 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 


जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 


किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


, 


क्रमांक भूसंपादन / कावि -८२ / एसआर - ९ ३ / २०२१.- ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


येईल ; 


हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 


प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


. 


, 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


" 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 


यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


, 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट 


, 


, 


तीनमध्ये दिलेली आहेत 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( ए ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
शिरपूर भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 


चारमध्ये दिलेला आहे 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे मौजे सोंडले , तालुका शिंदखेड , जिल्हा धुळे . सुलवाडे 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत जामफळ 


परिशिष्ट - १ - चालू 


धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी . 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


खराबा 


टीप.- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


लायक 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


३ 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


परिशिष्ट - १ 


१२४ / ३ - अ 


० 


८० 


० 


०० 


0 


८० 


: 


जमिनींचा तपशील 


१२७/३ 


१ १० 


o 


०० 


१ १० 


जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे सोंडले 


2 


१२७/४ 


१ १० 


O 


० 


00 


१ १० 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


१२७ / ५ - अ 


० 


३१ 


. 


०० 


0 


३१ 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


१२७ / ५ - ब 


o 


. 


०० 


८० 


O 


लायक 


८० 


खराबा 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१२८ / ४ - क 


४० 


o 


00 


o 


४० 


१ 


२ 


३ 


४ 


१५५ / १ - अ / २ - अ .. 


O 


१५ 


० ०५ 


० 


२० 


हे . आर 


है 
. 


आर 


हे . आर 


१५५ / १ - अ / २ - ब 


O 


१५ 


० ०५ 


० २० 


.. 


५ / ३ - ब 


० ४० 


O 


00 


0 


४० 


१७५ / १ - फ 


४० 


. 


०० 


O 


४० 


२१/२ 


० ८ ९ 


0 


०४ 


० ९ ३ 


.. 


१८०/१ 


२ ०० 


. 


00 


२ ०० 


२६ / १ - ब / २ 


१ १३ 


० ६ ९ 


१ ८२ 


१८०/२ 


२ ०० 


. 


०० 


२ 


00 


२६ / १ - ब / 3 


१ १४ 


O 


६८ 


१ ८२ 


० 


८१ 


० ०० 


O 


८१ 


२६/२ 


० ६० 


O 


०० 


० ६० 


: 


१८०/३ 


१ ९ ८ 


. 


०० 


१ ९ ८ 


९ २ / १ 


२ २० 


० ६४ 


२ ८४ 


१ ९ ८ 


. 


o 


O 


०० 


१ ९ ८ 


९ २ / २ 


२ १ ९ 


०६४ 


२ ८३ 


१८०/४ 


२ 


00 


१ ४ ९ 


३ ४ ९ 


० ५० 


O 


00 


० ५० 


१ ९ २ / ५ - अ / १ 


O 


६० 


0 00 


० ६० 


१००/८ 


१ ५० 


O 


00 


१ ५० 


१ ९ २ / ५ - अ / २ 


O 


९ ० 


O 


o 


00 


० 


९ ० 


१००/१० 


२ ०० 


00 


२ 


00 


१ ९ २ / ६ - अ 


० 


५० 


o 


०० 


O 


५० 


१०७ / ४ - ब 


० ४५ 


O 


00 


० ४५ 


१ ९ २ / ६ - ब 


१ 


00 


० ०० 


१ 


00 


१०८ / २ - अ / १ - अ .. 


० ५० 


O 


00 


० ५० 


१ ९ २ / ७ 


१ ५० 


o 


00 


१ ५० 


११२ 


० ९ ८ 


O 


00 


O 


९ ८ 


१ ९ २ / ८ 


० ७३ 


O 


00 


० ७३ 


. 


१२१/१ 


१ २० 


० ३० 


१ ५० 


. 


१ ९ २ / ९ 


O 


७५ 


O 


00 


० ७५ 


. 


१२१/२ 


० ५५ 


O 


१७ 


० ७२ 


. 


१ ९ ८ / २ - अ 


१ २६ 


० ०० 


१ २६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


परिशिष्ट - १ - चालू 


परिशिष्ट - २ 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


- 


खराबा 


लायक 
क्षेत्र 


प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 


क्षेत्र 


१ 


३ 


२ 
हे . आर 


४ 
हे , आर 


हे . आर 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे सोंडले , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा 

, 
धुळे , सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत 
जामफळ धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी . 


१ ९ ३ / १ 


० ४५ 


O 


00 


० ४५ 


: 


परिशिष्ट - ३ 


० ५ ९ 


० ३३ 


0 


२०५/२ 


० ५ ९ 


० ३२ 


O 


९ १ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे . 


२०८/१ 


० 


७० 


० 


११ 


० 


८१ 


२०८/२ 


२ ८४ 


० ४५ 


३ २ ९ 


परिशिष्ट - ४ 


: 


२०८/३ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


२ १३ 


० ३४ 


२ ४७ 


२०८ / ४ - अ 


० ३० 


O 


०० 


० ३० 


२०८ / ४ - ब 


१ २५ 


० २५ 


१ ५० 


२०८ / ४ - क 


१ २ ९ 


० १ ९ 


१ ४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


२०८/५ 


१ ४१ 


० २२ 


१ ६३ 


२०८/६ 


१ ४२ 


० २२ 


१ ६४ 


. 


२१७ 


० ७५ 


0 


०२ 


O 


७७ 


. 


२१८ 


० ७८ 


O 


०१ 


० ७ ९ 


परिशिष्ट - ५ 


२१ ९ 


० ७८ 


० १ ९ 


० ९ ७ 


: 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 


११६ 


O 


०० 


२ ०१ 


२ ०१ 


प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


१५८ 


०० 


४ ०४ 


४ ०० 


. 


प्रमोद भामरे , 


१८१ 


० 


00 


१ ०० 


१ ०० 


उपविभागीय अधिकारी तथा 


१००/१ 


० ०० 


१३ ३ ९ 


१३ ३ ९ 


भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , 

शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


१५६ / २ - क 


. 


00 


O 


९ ३ 


० ९ ३ 


शिरपूर , २७ जानेवारी २०२२ . 


एकूण 


५४ ७३ 


२८ ७७ 


८३ ५० 


.. 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./9134/2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 
Sr. Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 
No. Judicial Officers 

Officer to whom the 

Charge is kept 
1 2 3 

4 
1 Shri . M. S. Tiwari , 

Earned Leave from 8th November 2021 Smt . A. K. Mandavgade , 
Chief Judicial Magistrate , to 11th November 2021 with permission 3rd Joint Civil Judge , 
Ahmednagar . 

to leave Headquarter from 8th November Senior Division and 
2021 after office hours to 11th November Additional Chief Judicial 
2021 before office hours . 

Magistrate , Ahmednagar . 


2 


Smt . Y. M. Tiwari , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 8th November 2021 
to 12th November 2021 with permission 
to leave Headquarter from 8th November 
2021 after office hours to 13th November 
2021 before office hours . 


Smt . A. K. Mandavgade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 


Smt . V. P. Patil , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 8th November 2021 
to 13th November 2021 suffixing holiday 
on 14th Novmeber 2021 with permission 
to leave Headquarter from 8th November 
2021 after office hours to 15th November 
2021 before office hours . 


Shri . V. J. Dongare , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


4 4 


Shri . P. B. Remane , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 23rd October 2021 
( granted as a Special Case ) suffixing 
holiday on 24th October 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
22nd October 2021 after office hours to 
25th October 2021 before office hours . 


Shri . A. A. Khandale , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


1 


Earned Leave from 9th November 2021 
to 12th November 2021 with permission 
to leave Headquarter from 8th November 
2021 after office hours to 15th November 
2021 before office hours . 


Shri . A. A. Khandale , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


5 


LO 


Smt . T. M. Nirale , 
18th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 8th November 2021 
to 10th November 2021 with permission 
to leave Headquarter from 8th November 
2021 after office hours to 11th November 
2021 before office hours . 


Shri . U. P. Devarshi , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


6 Shri . V. U. Misal , 

Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Earned Leave from 8th November 2021 
to 10th November 2021 with permission 
to leave Headquarter from 8th November 
2021 after office hours to 11th November 
2021 before office hours . 


Shri . J. M. Panchal , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


7 


Medical Leave from 20th October 2021 
to 21st October 2021 . 


Smt . S. V. More , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


Shri N. K. Kharade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


8 


Smt . S. R. Shinde , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahuri . 


Earned Leave from 8th November 2021 
to 11th November 2021 with permission 
to leave Headquarter from 8th November 
2021 to 12th November 2021 . 


Smt . M. P. Mathure , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Rahuri . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Headquarter are directed to follow the 
Government Rules . 

MILIND V. KURTADIKAR , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 18th September 2021 . 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


, 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय / आरएसआर / सीआर / ४०६१ / ११७५ / 
सन २०२१.- मी , दिपक नागरगोजे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे 
जाहीर करतो की , समता महिला नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदविण्यात आलेली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय / आरएसआर / सीआर / 
४०६१ / सन २०२१ असा आहे . 


क्रमांक एएनआर / पीआरडी / एल / ४०५६ / ११७७ / सन २०२१.- मी , 
दिपक नागरगोजे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी , 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर करतो 
की , साईछत्र गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , राहुरी , तालुका 
राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदविण्यात आलेली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीआरडी / एल / ४०५६ / सन २०२१ असा आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था आहे . 

दिपक नागरगोजे , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , राहुरी , 

तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर . 
राहुरी , १४ ऑक्टोबर २०२१ . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणारी साधन संपत्ती संस्था आहे . 


राहुरी , १४ ऑक्टोबर २०२१ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ४५३५ / २०२१.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०२१ ते २८ ऑक्टोबर २०२१ पावेतो अशी एकूण 
९ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -१ / ४५३६ / सन २०२१.- श्री . मिझ जावेद जाफर बेग , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ पावेतो 
अशी एकूण ५ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०२१ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे दिवाळी सुट्टीस जोडून 
याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २६ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजीपासून ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजुर करण्यात आलेली 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 


, 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मिझ जावेद जाफर बेग यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले आहे . 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . मिर्झ जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ 
ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ पावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


श्री . मिझ जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक 
३० ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला आहे . तसेच दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक 
७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीपावेतोचा त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभाराबाबतचा आदेश क्रमांक बी -२ / ४२४६ / २०२१ , दिनांक 
१३ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये यापूर्वीच पारीत करण्यात आलेला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मिा 
जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २ ९ ऑक्टोबर २०२१ . 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


आदेश 


> 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 
दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी -१ / ४५४८ / सन २०२१.- श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक 
८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीपावेतो अशी 
एकूण ५ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ ( दुसरा 

५ 
शनिवार ) व दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ८ नोव्हेंबर 


धुळे , ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला होता . 


, 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हनुमंतराव गरड यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . हारूण 
आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


आदेश 


> 


श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . शिवकांत मच्छींद्र गौरगोंड , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हनुमंतराव 
गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


धुळे , ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


क्रमांक बी -१ / ४६४३ / २०२१.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१५ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ 
( २ रा शनिवार ) व दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ ( रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१ ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आलेले आहे . 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ४५५६ / २०२१.- श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , , 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१० नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ 
( २ रा शनिवार ) व दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ ( रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ९ 
नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले आहे . 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला आहे . 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 
दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १२ नोव्हेंबर २०२१ . 


श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंतराव गायकवाड , जिल्हा 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


, 


" 


क्रमांक बी -१ / ४६४४ / २०२१.- श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा 
यांना दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीपासून ते दिनांक 
१ ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजुर करण्यात येत आहे . 


संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमएनआर / एजीआर / 
( ओ ) / ( डी ) / ३१३ / २०२१ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ असा आहे . 


जळगाव , १ नोव्हेंबर २०२१ . 


आदेश 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे , तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिंदखेडा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


, 


, 


श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . सुजित अंबादास 
राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ९९ ० / सन २०२१.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , पेडकाई महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , देवपिंप्री , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


} 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमएनआर / एजीआर / 
( ओ ) / ( डी ) / ३१४ / २०२१ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ असा आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष 
लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


जळगाव , ११ नोव्हेंबर २०२१ . 


1 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मध्यंतरीय आदेश . 


शैलेश रंगनाथ उगले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , धुळे 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , १२ नोव्हेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / सप्तश्रृंगी म . दु . उमरे / मध्यंतरीय 
आदेश / १००० / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव सप्तश्रृंगी महिला दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , उमरे , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 

मी , या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ९ ५३ / सन २०२१.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , भावना महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , मेणगाव , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही 


, 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / बीडीएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३१६ / २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ असा आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येवू नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १६ डिसेंबर 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न 
झाल्यास आपले काही एक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 


जळगाव . 


जळगाव , २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


सदरचे आदेश आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


आदेश 


जळगाव , १५ नोव्हेंबर २०२१ . 


, 


, 


आदेश 


, 


) 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / १०४ ९ / सन २०२१.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , ग्रामीण सावली महिला दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , लोंढे , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


, 


, 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३१५ / २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ असा आहे . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २०५६ / सन २०२१.- श्री . ए . आर . 
कल्हापुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शहादा यांना दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १३ 
नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा आणि 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . आर . कल्हापुरे यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

२ 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्री . ए . आर . कल्हापुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक 
८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ 
नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार श्रीमती 
डी . व्ही . देढीया , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी सांभाळावा . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 

खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर . कल्हापुरे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

आशुतोष सुधाकरराव भागवत , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


जळगाव , २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


, 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / १०५२ / सन २०२१.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , समर्थकृपा महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , शिंदी , तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

चे 
९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १० - १६ , २०२२ / माघ २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / २ ९ / सन २०२१.- श्रीमती व्ही . पी . पाटील , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२६ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ रोजीपर्यंतची एकूण 
१४ दिवसांची विपश्चना ( परिवर्तित ) रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १० डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / बासं / रजा / ७७२६ / सन २०२१.- श्रीमती जे . व्ही . 
पेखळे - पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , संगमनेर यांची दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ 
ते दिनांक १० डिसेंबर २०२१ रोजीपर्यंतची एकूण १२ दिवसांची 
बालसंगोपन रजा दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे . व्ही . पेखळे - पुरकर यांना 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , संगमनेर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . पी . पाटील यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


, 


श्रीमती व्ही . पी . पाटील , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . जे . डोंगरे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती जे . व्ही . पेखळे - पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , संगमनेर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एस . शिंदे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्रीमती जे . व्ही . पेखळे- -पुरकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , संगमनेर ह्या वर 
नमूद 

केलेल्या कालावधीत बालसंगोपन रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

सदर आदेशाची नोंद न्यायीक अधिकारी यांचे मूळ सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी व मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे वर नमूद पत्र व 
त्यासोबतच्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


श्रीमती व्ही . पी . पाटील , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर या वर नमूद केलेल्या कालावधीत विपश्चना 
( परिवर्तित ) रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


, 


, 


श्रीमती व्ही . पी . पाटील , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

४ 
स्तर , अहमदनगर यांना याद्वारे आदेशित करण्यात येते की , त्यांनी 
उपरोक्त शासन निर्णयामधील अट ( घ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधित प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमाणपत्र कार्यालयात 
हजर होतेवेळी न चुकता सादर करावे . 
अहमदनगर , २४ नोव्हेंबर २०२१ . 


मिलींद व्ही . कुर्तडीकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , २५ नोव्हेंबर २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


